महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (अतांत्रिक) 

उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/सहायक 
संचालक (व) (अता)/उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य weg 
विकास परीक्षा मंडळ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१/०१/२०२१ पर्यंतची अंतिम जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: सेज्येसू-२०२१/प्र.क्र.२३६/व्यशि-१ 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४० ० ०३२. 
दिनांक: १३ जानेवारी, २०२२ 


वाचा:- (9) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१.०६.२०२१ 
(२) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन परिपत्रक क्र.:व्यशिअ-२०२०/ 
(प्र.क्र.१६२)/व्यशि-१, दि.११.०२.२०२१ 
(३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे.सू./२०२१/प्र.क्र.३०, दिनांक २६.१०.२०२१. 
परिपत्रक : 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) 
(अतां.) या संवर्गातील उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/सहायक संचालक (व) (अतां)/उप सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास परीक्षा मंडळ या पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम 
जेष्ठतासूची संदर्भ क्र. (२) येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
दि.०१.०१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (अतां.) या संवर्गातील उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/ 


सहायक संचालक (व) (अतां)/उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास परीक्षा मंडळ या पदावर थेट 


Praga व नियमित/ तात्पुरत्या पदोन्नतीने अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संदर्भ क्र.(१) 
येथील अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


सदर परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा 
सांकेतांक क्रमांक: २०२२०११३१४५९२४९३०३ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADEEP SAHEBRAO 
SHIVTARE 


(प्रदीप ar. Brac) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (सवी. 

३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेज्येसू-२०२१/प्र.क्र.२३६/व्यशि-१ 


(शासन निर्णय क्र. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, क्र. सेज्येसू-२०२१/ प्र. क्र. २३६/ व्यशि-१, दि. १३/०१/२०२२ सोबतचे प्रपत्र “अ” 

१. संवर्गाचे नाव : महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (अतां) उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/सहायक संचालक (व) (अता)/उप सचिव, महाराष्ट्र 
राज्य कौडठल्य विकास परीक्षा मंडळ 
२. वेतनश्रेणी: एस-१८ :रु. ४९१००-१५५८०० 
३. दि. ०१जानेवारी, २०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची (दि. ०१.०१.२०२० ते दि. ३१.१२.२०२० या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


ज्येष्ठता | अधिका-यांचे नांव प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती $ (नियुक्तीचा ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक अभिप्राय/शेरा 
क्रमांक # ( are दिनांक मार्ग) दिनांक/ दिनांक अर्हता @ 
नियुक्तीनंत सरळसेवेने/मर्या | ज्येष्ठतेचा 
ntl दीत विभागीय मानीव 
या परीक्षेव्दारे दिनांक 
असल्यास 
त्यांचा नियुक्‍त 
दिनांक) उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व परीक्षेचे वर्ष 
२ ३ | ४ | ५ ६ ae ८ ९ | ao [1११ | 
१ श्री. डी. सी. नेवसे | इ.मा.व. | १/०८/१९७० | १४/०५/२००३ AMM | १४/०५/२००३ | ३१/०७/२०२८ बी.कॉम शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग क्र. व्यशिअ- 
१५०१/१४४२/(प्र.क्र.१६९)/व्यशि-१, 
दि.७/५/२००३ अन्वये 
नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्‍ती. 
२ श्री. आर. पी. शिदे प्रगत ०१/०६/१९६६। ३०/०७/२००८ पदोन्नती ३०/०७/२००८ | 39/04/2028 | एम.कॉम. शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण 


विभाग क्र. व्यशिअ- 
२००७/(प्र.क्र.२४५/०८)/व्यशि-१, 
दि.५/४/२००८ अन्वये पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेज्येसू-२०२१/प्र.क्र.२३६/व्यशि-१ 


३ ३ श्री. एन. जी. प्रगत  । २०/०७/१९६२) १२/०५/२००८ पदोन्नती १२/०५/२००८ | ३१/०७/२०२० | बी.कॉम दि. ३१.०७.२०२० रोजी सेवानिवृत्त 
परमार 
४ ४ श्री. ए.एम.ढाणके fears | २८/०६/१९७२ १६/०९/२०१६ सरळसेवा १६/०९/२०१६ | ३०/०६/२०३० | बी.ई शासन निर्णय,कौ.वि. व उ.विभागाचे 
मागास प्रवर्ग (मेकॅनिक) पत्र क्र. व्यशिअ- 
एम.एम.एस २०१५/(३९४/१५)/व्यशि -१, 
(प्रोडककान म) । दि.१७/०५/२०१६ अन्वये सरळ सेवेने 
नियुक्‍ती 
षु षु श्रीमती. प्रगत १९/११/१९७५ | ०८/०९/२०१६ सरळसेवा ०८/०९/२०१६ । ३०/११/२०३३ शासन निर्णय,कौ.वि. व उ.विभागाचे 
सु.सं.विसपुते बी.एस.सी, पत्र क्र. व्यशिअ- 
(श्रीमती वंदना एम.एस. २०१५/(३९४/१५)/व्व्यशि -१, 
सदाशिव सावंत) डब्लू दि.१७/०५/२०१६ अन्वये सरळ सेवेने 
नियुक्‍ती 
& & श्री.लोकरे बालाजी | अनुसूचीत | २०/०५/१९७७ | २८/०७/२०१६ सरळसेवा २८/०७/२०१६ | 39/04/2034 | एम.ए, बी.एड | शासन निर्णय,कौ.वि. व उ.विभागाचे 
ज्ञानोबा जाती पत्र क्र. व्यशिअ- 
२०१५/(३९४/१५)/व्व्यशि -१, 
दि.१७/०५/२०१६ अन्वये सरळ सेवेने 
नियुक्‍ती 
9 ७ | aft. डोंगरे शंकर विजा.अ | ०९/११/१९६२ | ०१/०९/२०१६ सरळसेवा | ०१/०९/२०१६ | ३०/११/२०२० बी.कॉम दि. ३०.११.२०२० रोजी सेवानिवृत्त 
थावरजी 


खंड ०१/०१/२०२० ते ३१/१२/२०२० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


